सहायक प्राध्यापक, संगणक अभियांत्रिकी, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक 
सेवा (गट-अ।। या पदावर सरळसेवेने 
नियुक्‍्तीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क्र. १३४/२३/तांशि-१, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोबर, 2023. 


संदर्भ: १. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १५(२(२११/१८२३३/सात-अ, 
दिनांक ०२.०३.२०१६ व १३.०६.२०१६. 
२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १५(२) (२११/१८२३३/अठ्ठावीस, 
दिनांक १६.०२.२०२२. 
३. शासन निर्णय क्र. न्यायाप्र-२०१६/प्र.क्र.(३३/१६)भाग-१/तांशि-१, दिनांक ०२ 
ऑगस्ट, २०२२ 
४.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र १५(२)(२११)/१८२३३/अठ्ठावीस, दिनांक २० 
जुले, २०२३ 

शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील पत्रांन्वये सहायक प्राध्यापक, संगणक 
अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक 
सेवा, गट-अ या पदांसाठी एकूण १२ उमेदवारांची शिफारस केली आहे. तसेच, मा. उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार श्रीमती फरकाडे 
यांना संदर्भ क्र. ३ नुसार नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. सदर भरतीप्रक्रियेमध्ये महिला प्रवर्गातून 
शिफारस न झाल्याने श्रीमती सुपनेकर यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मूळ 
अर्ज क्र. ८९६/२०२२ दाखल केला होता. सदर प्रकरणी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने 
दिनांक २६ एप्रिल, 2023 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संदर्भ क्र. ४ 
येथील पत्रान्वये श्रीमती सुजाता सोमाजी सुपनेकर यांची सहायक प्राध्यापक, संगणक अभियांत्रिकी 
या पदावर नियुक्‍तीकरिता शिफारस प्राप्त झाली आहे. 
त्यानुसार निम्नलिखित तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवाराची, ते ज्या दिनांकास 
विषयांकित पदाचा पदभार स्वीकृत करतील, त्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे- 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क्र. १३४/२३/तांशि-१ 


आयोगाने 
अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव । वर्गवारी शिफारस नियुक्तीचे ठिकाण अभिप्राय 
केलेला प्रवर्ग 
i eel २ ३ a ae षु & 
q श्रीमती सुजाता । भ.ज. (क) अराखीव झासकीय अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रमाणपत्र व 
सोमाजी सुपनेकर (महिला) संशोधन महाविद्यालय, चारित्र्य पडताळणीच्या 
अवसरी (खुदी, अधीन राहून 
ता. आंबेगाव जि. पुणे 


३. वर नमूद उमेदवारांची सहायक प्राध्यापक, संगणक अभियांत्रिकी, अस्वायत्त, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर 
नामनिर्देशानाने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


१ सदर उमेदवाराची वेतनश्रेणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. सावेआ- 
११११/प्र.क्र.४४/१९/तांशि-२, दिनांक ११.०९.२०१९ नुसार राहील. 


२ सदर वेतनश्रेणी व्यतिरिक्त शासन वेळोवळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे 
भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण are) नियम, १९८१ मधीळ नियम ११(१) 
अन्वये उपरोक्त उमेदवाराने नियुक्तीच्या दिनांकापासून ०६ महिन्याची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी 
वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 


४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६अ, 
दिनांक २८.०७.२०१७ नुसार उमेदवाराने नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून of महिन्यांच्या आत 
चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


५) सदर उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ परिविक्षाधीन काळावधीतील एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
झाल्यानंतर अनुज्ञेय असेल व दुसरी वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आल्यानंतर अनुज्ञेय राहील. 


६ सदर नियुक्ती उमेदवाराने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून 
राहील. उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे नियुक्‍्तीनंतर खोटी अथवा बनावट आढळल्यास 
सदर उमेदवाराची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 


७ उपरोक्त उमेदवारांनी सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या-१२, दिनांक २८.०५.२०१८ मधील 
तरतुदींनुसार तो नोकरीची संधी गमावेळ व तद्नंतर, नियुक्तीसंदर्भात उमेदवाराकडून प्राप्त 
होणाऱ्या विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क्र. १३४/२३/तांशि-१ 


८) उमेदवारांचे परिविक्षाधीन कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य असल्यास, 
अपेक्षित दर्जाची नसल्यास अथवा असमाधानकारक आढळल्यास, त्यांची सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

९) & वरील उमेदवारांनी हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा 
सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या 
नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसे न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ 
प्रचलित नियमानुसार रोखून ठेवण्यात येईल. 


१० शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दिनांक 
१८.०८.२००९ मधील तरतुदींनुसार दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत 
निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच किंवा अन्य 
विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दिनांक ०१ नोव्हेंबर, 
२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल तर अशा प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग क्र. अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दिनांक १२ जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (७ येथे 
नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. 
दिनांक १८.०८.२००९ च्या परिपत्रकात () (४) येथील नमूद सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी 
होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 


११ उपरोक्‍त उमेदवारांचे वेतन प्रकरणपरत्वे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ 
व शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतुदींनुसार निश्चित करण्यात 
यावे. 


१२) सदर उमेदवारांचे सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 


१३) उमेदवारास शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असेल, 
शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 
दिनांक ०२.१२.१९९७ मधील तरतुदींनुसार शासनाला किमान एक महिन्याची आगाऊ 
नोटीस किंवा एक महिन्याचे वेतन जमा करणे आवश्यक राहील. मात्र गैरशिस्त, 
सेवानियमांचा भंग इ. कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी 
वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. 


qk) वरील उमेदवारांना नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवास भत्ता 
देण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क्र. १३४/२३/तांशि-१ 


४. उमेदवार शासकीय सेवेत कार्यरत असतील अशा उमेदवारांचे गोपनीय अहवाल न पाहता 
त्यांना नियुक्‍ती देण्यात येत असल्याने त्यांचे मागील पाच वर्षाचे गोपनीय अहवाल तपासण्याची 
जबाबदारी त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या संस्थाप्रमुखांवर सोपविण्यात येत आहे. 


५. हे आदेश प्राप्त होताच संबंधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व त्याबाबतचा 
अहवाल संबंधित संस्थाप्रमुखांकडे सादर करावा. संस्थाप्रमुखांनी सदर अहवाल संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांच्या मार्फत शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००९१७१५०२१८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
PAG A R E S H R | KR | S H N A TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
5. 


4,20=cc78d6dbb4fe0c3d5473ed374dc1007ae7db08a8a6ca9468 


.2a8aae 16cOcb06, ICode=400032, st=Mal 
KAS H | N ATH INumber=4E8BC157609C105D396B04018FA47F8909333AFC18 
DDC3893CC043F 18F759C0B, cn=PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
Date: 2023.10.09 17:49:27 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पगारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्रीमती सुजाता सोमाजी सुपनेकर, मु .प.कलामवाडी, पाण्याच्या टाकीजवळ, ता .वाळवा, 
जि .सांगळी४१५४०६ 


प्रत माहिती व आव्यक कार्यवाहीस्तव: 

१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

४. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

५. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी (खुर्द) (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 
(वरील उमेदवारांना रुजू करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणिक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची 
तपासणी करुन ते पात्र असल्याची संस्थाप्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना 
हजर करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण, यांच्यामार्फत शासनास 
तात्काळ सादर करावा). 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई.नागपूर/ 
जिल्हा कोषागार आधिकारी, पुणे 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती-तांशि-१. 


one G&G ™&M 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


